दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
बाष्पके संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
पदांकरीता दिव्यांगांसाठी पदे सुनिश्चित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०८१९/ प्र.क्र.१५१/ कामगार -१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम काम मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: of जुलै, २०२१ 


१. केंद्र शासनाचा दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६. 
२. केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दिनांक ०४/०१/२०२१ रोजीची अधिसूचना . 
३. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.दिव्यांग २०१९ /प्र.क्र.११४/१६- 
अ, दिनांक २९/०५/२०१९. 
. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग परिपत्रक क्रमांक 
दिव्यांग २०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२ दिनांक १२/११/२०२०. 
. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक दिव्यांग 
२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२ दिनांक ०२/०२/२०२१. 
६. मुख्य सचिव यांचे अर्धशासकीय पत्र क्र.दिव्यांग-२०२१/संकीर्ण - ११/ 
दि.क.२, दिनांक ०६/०२/२०२१. 
७. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक दिव्यांग 
२०२०/संकीर्ण ११/दि.क.२ दिनांक १५/०६/२०२१ सोबतचे दि.१९ व २० मे,२०२१ 
च्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
८. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक दिव्यांग 
२०२०/संकीर्ण ११/दि.क.२ दिनांक २३/०६/२०२१ सोबतचे दि.२१ जुन,२०२१ च्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 
९. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.दिव्यांग २०१५ /प्र.क्र.१७१/१६-अ , 
दिनांक ०५/०७/२०२१. 


o 


Cc 
es 


प्रस्तावना :- 

दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्य शासनाच्या अखत्यारितील 
पदांकरिता दिव्यांगांसाठी पदसुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. केंद्र शासनाने दिनांक ०४/०१/२०२१ च्या 
अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी प्रसिध्द केली आहे. केंद्र शासनाच्या 
अधिसूचनेनुसार (केंद्र शासनाच्या धर्तीवर) राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील दिव्यांगांसाठीची पदे 
सुनिश्चित करणेबाबतच्या सूचना, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दिनांक ०२/०२/२०२१ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केल्या आहेत. त्यानुसार, बाष्पके संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील दिव्यांगांसाठीची पदे सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

बाष्पके संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील पदांकरीता दिव्यांगांसाठी सोबतच्या विवरणपत्र- अ, 
विवरणपत्र- ब व विवरणपत्र- क मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे पदे सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०८१९/ प्र.क्र.१५१/ कामगार -१ 


२. सदर शासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दिनांक ०४/०१/२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय विभागाच्या दिनांक ०२/०२/२०२१ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार तसेच, दि.२०/०५/२०२१ व दि.२१/०६/२०२१ रोजी मा.प्रधान 
सचिव (सा.न्या.) यांच्या अध्यक्षतेखाळी आयोजित केलेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तामध्ये तज्ञ समितीने 
दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२१०७०७१६३९१०९५१० असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DR. S HRIKANT जक अवाढ by DR. SHRIKANT LAXAMANRAO 
DN: CN = DR. SHRIKANT LAXAMANRAO 

LAXAMANRAO Government Of Maharashtra, OU = INDUSTRIES, 

PULKUNDWAR ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 


Date: 2021.07.07 16:46:38 +05'30' 


(डॉ.श्रीकांत ल. पुलकुंडवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन ,मुंबई, 

) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 

) मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) मा. मंत्री, कामगार विभाग महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) मा. राज्य मंत्री कामगार विभाग महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

) मा. विधानपरिषद/विधानसभा सर्व सदस्य, 

) प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई, 

) प्रधान सचिव (साप्रवि) यांचे स्वीय सहायक,मंत्राळय, मुंबई, 

) प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग) यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई, 
) प्रधान सचिव (विधी व न्याय विभाग) यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई, 
) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण AGRA, AERTS राज्य पुणे, 

१३) सहसचिव/उपसचिव,कामगार विभाग, मंत्रालय ,मुंबई, 
) सहसचिव (दिव्यांग कल्याण ),सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्रालय मुंबई, 
) बाष्पके संचालनालय, कामगार भवन, वांद्रे कुर्ला संकुल, वान्द्रे पूर्व, मुंबई.४०० ०५१ 
) निवड नस्ती (कामगार-१) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०८१९/ प्र.क्र.१५१/ कामगार -१ 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. संकीर्ण-०८१९/प्र.क्र.१५१/कामगार-१, 
दिनांक -०६/०७/२०२१ सोबतचे विवरणपत्र-अ 
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार बाष्पके संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील पदांकरीता दिव्यांगांसाठी 


सुनिश्चित केलेली पदे. 


अ. पदनाम दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे सुनिश्चिती 
क्र 
१. | रचना व कार्यपध्दती अधिकारी (गट-ब) a) 8, LV 
b) D, HH 
c) OA,BA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV 
d) ASD, SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d)above 
२. | प्रणाली विश्लेषक (गट-ब) a) LV 
b) D, HH 


OA, OL, BL, CP, LC, Dw, AAV 
ASD (M), SLD, MI 
MD Involving (a) to (d) above 


३. | अधिक्षक (गट-क) a) 8, LV 

b) DJHH 

OA,BA, OL, BL,OAL,BLOA, CP, LC, Dw, AAV 
SLD, MI 


) 
) 
e) MD Involving (a) to(d) above 
8. | लघुलेखक निम्नश्रेणी (गट-क) a) 8, LV 

b) HH 

OA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV 
ASD (M), SLD, MI 

MD Involving (a) to (d)above 


५. | वरिष्ठ लिपीक (गट-क) a) 8, LV 

b) D, HH 

OA, OL, BA, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV,MDy 
SLD, MI 

MD involving (a) to (d) above 


६. | लिपीक टंकलेखक (गट-क) a) 8, LV 

b) D, HH 

OA, OL, OAL, CP, LC, Dw, AAV 
ASD (M), SLD, MI 

MD involving (a) to (d) above 


७. | दप्तरी (गट-ड) a) 8, LV 
b) D, HH 
OA, BA, OL, CP, LC, Dw, AAV, MDy 


MD involving (a) to (d) above 


) 

d) ASD (M, MoD), ID, SLD, MI 
) 
) 


८. | शिपाई (गट-ड) a) 8, LV 
b) D, HH 
c) OA, OL, OAL, CP, LC, Dw,AAV 
d) ASD (M, MoD), ID, SLD, MI 
) MD involving (a) to (d) above 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०८१९/ प्र.क्र.१५१/ कामगार -१ 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. संकीर्ण-०८१९/प्र.क्र.१५१/कामगार-१, 
दिनांक - ०६/०७/२०२१ सोबतचे विवरणपत्र-ब 
दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार बाष्पके संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील पदांकरीता दिव्यांगांसाठी 
सुनिश्चित केलेली पदे. 


अ. पदनाम दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे सुनिश्चिती 
क्र 
१. | तांत्रिक अधिकारी (गट-ब) a) 0, HH 
b) OA, OL, BL,OAL,CP,LC, Dw, AAV 
c) ASD(M),SLD,MI 
d) MD involving(a) to (c) above 
2. | कनिष्ठ तंत्र सहायक (गट-क) a) D, HH 


b) OA, BA,OL, BL, Dw, AAV 
c) ASD (M), SLD, MI 

d) 
३. | नाईक (गट-ड) a) 
b)D, HH 
०) OA, BA, OL,CP, LC,Dw, AAV,MDy 
d) ASD (M,MoD), ID,SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d)above 


MD Involving (a) to (c)above 
B, LV 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. संकीर्ण-०८१९/प्र.क्र.१५१/कामगार-१, 
दिनांक -०६/०७/२०२१ सोबतचे विवरणपत्र-क 
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार बाष्यके संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील पदांकरीता दिव्यांगांसाठी 
सुनिश्चित केलेली पदे. 


अ.क्र पदनाम दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे सुनिश्चिती 
१. संचाळक (गट-अ) SLD 
2. सह संचाळक (गट-ओ) 
३. | उप संचालक (गट-ओ) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०८१९/ प्र.क्र.१५१/ कामगार -१ 


Abbreviations 
Sr. | Abbreviations Long Form Sr. | Abbreviations Long Form 
No No. 
| 9 | | छे. Blind १२. DW Dwarfism 
2 LV Low Vision 93: AAV Acid Attack Victims 
3 शि Deat १४. ASD Autism Spectrum 
Disorder(M-Mild, 
MoD- Moderate) 
° HH Hard of Hearing | 94. | ID Intellectual Disability 
चु OL One Leg १६. SLD Special Learning 
Disability 
& OAL One Arm and १७. MI Mental Illness 
One Leg 
CP Cerebral Palsy १८. MD Multiple Disabilities 
LC Leprosy cured १९. OA One Arm 
8 BA Both Arms २०. BL Both Leg 
Be BLOA Both leg &one | २१. BLA Both Legs Arms 
arm 
ie MDY Muscular 
Dystrophy 
Abbreviations 
Sr. Abbreviations Long Form | Sr.| Abbreviations Long Form 
No. No. 
Ea S Sitting र्‌. शिका या Pulling and Pushing 
2 ST Standing शि MF Manipulation by 
Fingers 
3 W Walking Ea SE Seeing 
BN Bending १२. H Hearing 
षु L Lifting १३: (> Communication 
& KC Kneeling १४. JU Jumping 
&Crouching 
9. CRL Crawling १५. CL Climbing 
RW Reading & 
Writing 


DR. SHRIKANT 
LAXAMANRAO 
PULKUNDWAR 


Digitally signed by DR. SHRIKANT LAXAMANRAO_ 
PULKUNDWAR 
IN: CN = DR. SHRIKANT LAXAMANRAO 
PULKUNDWAR, C 

hi htra, OU = INDUSTRIES. 
ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Date: 2021.07.07 16:47:05 +05'30' 


(डॉ.श्रीकांत ल. पुलकुंडवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


